वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८,भाग-दोन खाली 
वित्तीय अधिकार प्रदान करणे. 

सिंचन प्रकल्पांचे विशोष दुरूस्ती/देखभाल दुरुस्तीच्या 
रु.१५.०० कोटी पर्यंतच्या अनावर्ती कामांना प्रशासकीय 
(वित्तीय मंजुरी धरुन) मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार 
जलसंपदा विभागास देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य (कामे) 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग ,शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७ एप्रिल,२०१५ 
२) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/(२७/२०१६)/लपा-२,दिनांक २६ मे,२०१७ 


प्रस्तावना :- 

जलसंपदा विभागातील सिंचन प्रकल्पांचे विशोष दुरुस्ती/देखभाल दुरुस्तीच्या कामांना मंजूरी 
देण्याकरीता जलसंपदा विभागाकडून वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिला,उपविभाग 
तीन,अ.क्र.४,नियम क्र.२७(२)(अ) या वित्तीय शक्‍तीचा वापर करण्यात येतो. सदर नियमानुसार प्रशासनिक 
विभागास (जलसंपदा विभाग) “ योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय (वित्तीय मंजूरी धरुन) मान्यता देणे 
प्रशासनिक विभागास अनावर्ती खर्चाच्या बाबतीत रु.५.०० कोटी आणि किंवा आवर्ती खर्चाच्या बाबतीत 
वार्षिक रु.५०.०० लक्ष पर्यंत पूर्ण अधिकार" असे अधिकार देण्यात आले आहेत. तथापि, असे काम 
योजनांतर्गत स्वरुपाचे असल्यास त्यास नियोजन विभागाची पूर्व मान्यता घेण्याची अट विहीत करण्यात 
आली आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नियोजन विभागाची पूर्व मान्यता घेण्याच्या अटीमुळे 
नियमित विशेष दुरुस्ती /देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात कालव्यय 
होत होता. त्यामुळे जलसंपदा विभागांतर्गत विशेष दुरुस्ती/देखभाल दुरुस्तीच्या रु.५.०० कोटी पर्यंतच्या 
अनावर्ती खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी नियोजन विभागाच्या सहमतीची अट रद्द करुन 
रु.५.०० कोटीच्या मर्यादेतील हे अधिकार पूर्णत: जलसंपदा विभागास दिनांक २६.०५.२०१७ च्या शासन 


निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य (कामे) 

जलसंपदा विभागांतर्गत निर्मित सिंचनक्षमता व प्रत्यक्ष वापर यातील तफावत कमी करणे तसेच 
पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढविणेकरीता सिंचन प्रकल्पांचे वितरण प्रणाली संकल्पित काटछेदानुसार 
राखणे आवश्‍यक असते.यासाठी जलसंपदा विभागांतर्गत सिंचन प्रकल्प तसेच वितरणप्रणालीच्या नियमित 
विशेष दुरुस्ती /देखभाल दुरुस्तीची कामे मोठया प्रमाणावर व तातडीने करावी लागतात. 

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर जलसंपदा विभागाकडील राज्यस्तरीय पूर्ण व बांधकामाधीन 
प्रकल्पांमध्ये वर्षागणिक वाढ झालेली असून पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे आर्युमान देखील वाढत आहे. पूर्ण 
झालेल्या प्रकल्पांच्या संख्येत प्रत्येक वर्षी वाढ होत असून प्रकल्पांच्या वाढत्या आयुर्मानामुळे नियमित 
देखभाल व दुरुस्ती व्यतिरिक्त प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीमध्ये ही वाढ होत आहे. 

तथापि, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेतील प्रशासनिक विभागास असणाऱ्या योजनेला किंवा 
प्रस्तावाला अनावर्ती खर्चाच्या बाबतीत रु. ५ कोटी "मर्यादेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मंजूरी धरुन) 
देणे, " हया अधिकाराची मर्यादा सन २००९ पासून आजपावेतो रु. ५ कोटी इतकीच आहे. तथापि, नियोजन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/कार्या-१४६१, दि.३०.०१.२०१२ अन्वये सचिव 
समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रस्तावांची वित्तीय मर्यादा रु.५ कोटी एवढी निश्चित करण्यात 
आली होती. तद्नंतर नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/कार्या-१४६१, 
दि.११.०६.२०१८ अन्वये सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रस्तावांची वित्तीय मर्यादा रु.१५ 
कोटी एवढी करण्यात आली आहे. वाळूची अनुपलब्धता, १२ टक्के वस्तु व सेवा कर, गौण खनिज शुल्क 
वाढ, इंधन दरवाढ, वाढलेली मजूरी, बांधकाम साहित्य दरवाढ या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता व वर 
नमूद दि.११.०६.२०१८ च्या परिपत्रकाच्या धर्तीवर जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 
२०१६/(२७/२०१६)/लपा-२, दि.२६ मे,२०१७ अन्वये प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्ती /देखभाल दुरुस्तीच्या 
अनावर्ती खर्चास मंजूरी देणेबाबतच्या प्रशासनिक विभाग म्हणून जलसंपदा विभागास असलेल्या रु.५ कोटी 
पर्यंतच्या वित्तीय अधिकारामध्ये वाढ करणेस व विस्तार व सुधारणा कामांकरीता अनावर्ती खर्चास मंजूरी 
देणेबाबत प्रशासनिक विभाग म्हणून जलसंपदा विभागास वाढीव अधिकार देण्याच्या अनुषंगाने जलसंपदा 
विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/(२७/२०१६)/लपा-२,दि.२६ मे,२०१७ मध्ये सुधारणा करणेची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
जलसंपदा विभागांतर्गत निर्मित सिंचनक्षमता व प्रत्यक्ष वापर यातील तफावत कमी करणे तसेच 


पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या अनुषंगाने सिंचन प्रकल्प तसेच वितरणप्रणाळीची नियमित विशेष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य (कामे) 


दुरुस्ती/ देखभाल दुरुस्तीची कामे तातडीने करणे शाक्य व्हावे, याकरिता प्रकल्पाच्या धरण व वितरण 


प्रणालीच्या विशेष दुरुस्ती/ देखभाल दुरुस्तीच्या रु.१५.०० कोटी पर्यंतच्या अनावर्ती खर्चाच्या कामांना 


प्रशासकीय ( वित्तीय मंजूरी धरुन ) मान्यता देण्याकरीता,वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-दोन 


खाली जलसंपदा विभागास पुढीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत :- 


अ. । प्रस्तावित वित्तीय | अधिकारा वित्तीय शक्तीची मय _ 
क्र. | शक्‍तीचा नियम क्र. | चा वापर : भागा वित्त 
व शक्तीचे वर्णन । करण्यास |; कोणे हा. (नेत 
शा.नि. क्र.संकीर्ण- विभागाने 
सक्षम 
असलेले । २०९६/(२७/२०१६)/ल प्रदान केलेल्या 
wateal 1-2, वित्तीय 
दि.२६/०५/२०१७ अधिकारांची 
प्रस्तावित 
mire | or ऐेतत्वात| मर्यादा 
असलेली वित्तीय मर्यादा 
ia 2 3 v ष्‌ & 
१ | प्रकल्पाच्या विशेष | प्रशासनिक | रु.५.०० कोटी पर्य रु.९५.०० १)अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
दुरुस्ती/देखभाल विभाग कोटी पर्यत  । असली पाहिजे. 
कुक oat २)सदर शक्‍ती विशेष दुरुस्ती 
खर्चास मंजूरी देणे. करीताच लागू राहील 
(यामध्ये विस्तार व प | 
सुधारणा यांचा २३)दुरुस्तीच्या कामासाठी विहित 
समावेश नाही.) निविदा पध्दतीचे अनुपालन 
करणे आवश्यक राहील. 


४)विशेष दुरुस्तीच्या कामांना 
प्रशासकोय मान्यता देताना 
शासनाकडून वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शतींचे पालन 
करणे आवश्यक असेल. 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव 


wid शासन निर्णय हा नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४७/२०२२/१४३३, 
दि.०८/०८/२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३०९/२०२२/विनियम, दि.१४/११/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१७३८४७०२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NAMITA GAURAV BASER 


(न.गौ.बसेर) 
अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव (सिंव्य) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य (कामे) 


2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

3) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, Hass, Aas 

8) मा.अध्यक्ष/मा.सभापती, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

५) मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
६) मा.सर्व मंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

७) मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 

८) अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९) अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

qo) अप्पर मुख्य सचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११) सचिव (लाक्षेवि),जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२) सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१३) सर्व कार्यकारी संचालक,पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे/नागपूर/जळगाव/औरंगाबाद/ठाणे 
१४) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव /उप सचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१५) निवड नस्ती सिंव्य कामे,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


